गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक-०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र.प्रआ./६११६, दि. ०४/११/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच 
जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांचा ठराव विचारात घेता गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील खालील 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| . | Prange, वालसरा, रेखेगाव, । इतर जिल्हा | ०/०० ते ५/८०० ३२.०० । प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
निमडरटोळा, पाविलसनपेठ, | मार्ग-५५ ५.८०० कि.मी. कि.मी. ५२ 
येडानुर, पावीमुरांडा, | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते २/६०० 
रावनपल्ली, कुथेगांव, बांधोणा | ३२ २.६०० कि.मी. 
नवेगाव रै रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ३/६०० 
४४ ३.६०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । 0/00 ते 3/00 
मार्ग-५६ ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । ०/०० ते १७/०० 
मार्ग-१५ १७.०० कि.मी. 
२. | आष्टी इल्लुर ठाकरी कुनघाडा | इतर जिल्हा | ०/०० ते १५/५०० | 94.400 | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
माळ चौडमपल्ली माल्लेरा | मार्ग-६१ १५.५०० कि.मी. कि.मी. 43 
मोहली खादीरामपल्ली रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


3. ।गणपुर विठ्ठलपुर दुर्गापुर | इतर जिल्हा | ०/०० ते १३/२०० | 93.200 | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
किष्ठापुर सगणापुर चांदेश्वर | मार्ग-६० १३.२०० कि.मी. कि.मी. ५४ 
टोला रर्मीपुर रस्ता. 

४. । चामोर्शी चाकलपेठ मुरखळी | इतर जिल्हा | 0/00 ते २१/०० २१.०० | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
Gres! एकोडी वेलतुर | मार्ग-५९ २१.०० कि.मी. कि.मी. ५५ 
वाघोली दुडकुली फकुर्डी 
मार्कडादेव ते रा.म. ३५३ सी 
रस्ता. 

५. | राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३५३ सी, | इतर जिल्हा | 0/00 ते ४/७०० १५.०० | अस्तित्वातील प्रमुख 
कुनघाडा, गिलगाव, नवरगाव, | मार्ग-१३ ४.७०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा मार्ग-१४ मध्ये 
पोटेगाव मारदा, wee | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ३/३०० १५.०० कि.मी. लांबी 
पुस्टोला रस्ता. १२३ ३.३०० कि.मी. समाविष्ट केल्यास 
अस्तित्वातील प्रजिमा-१४ मध्ये | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ४/७०० प्रजिमा-१४ ची मुळ 
लांबी समाविष्ट करणे. १३५ ७.०० कि.मी. लांबी २०.५०० 

कि.मी.*समाविष्ट 
करावयाची 
लांबी१५.००< 
34.400 कि.मी. 
इतकी होईल. 
एकूण ९६.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९६.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१२४२.१२० + ९६.७००) म्हणजेच 
१३३८.८२० कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८०.२०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१२५१.४०० - ८०.२००) म्हणजेच ११७१.२०० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१.३५० -१६.५००) म्हणजेच ४.८५० 


कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०२१६१५५२९७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


3) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, गडचिरोली. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ 
च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१ जिल्हाधिकारी,गडचिरोली. 

२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 

8) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


